RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg. No . MH/ MR/ South-346/ 2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ अंक ६ ] 


मंगळवार , जून ३, २०१४/ ज्येष्ठ १३, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ५४ 


विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 
कोकण भवन , पहिला मजला, सीबीडी, बेलापूर , 
नवी मुंबई ,दिनांक २ जून २०१४. 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-२/ वने /सीआर-२३३४ / २०१३. – ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून * महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवाजिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे, 
किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे. अशा, यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून 
उल्लेखिलेल्या * वन जमिनी/ पडीक जमीन (यात यानंतर जिचा “ उक्त जमीन " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या राखीव वने म्हणून स्थापित 
करण्याचे ठरविलेले आहे . 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ यांद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१-एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 
( ख) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ग) राखीव वनाच्या हद्दींमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा 
त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरुप व 
व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन 
जमाबंदी अधिकारी म्हणून, उप विभागीय अधिकारी, दापोली यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( घ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात 
आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५४-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ३, २०१४ / ज्येष्ठ १३, शके १९३६ 


अनुसूची 


जिल्हा रत्नागिरी, तालुका दापोली 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 


( ४ ) 
२. ४० । 


भानघर 


भानघर 


५१० ब 


एकूण 


२ . ४० 


चतुःसीमा ( * ), 

उत्तर. - ८३ वन 
पूर्व. - ८३ वन 
दक्षिण. - ८३ वन 
पश्चिम. - ५१० अ सरकारी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नवी मुंबई, 
दिनांक २ जून २०१४ . 


राधेश्याम मोपलवार , 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जून ३, २०१४ / ज्येष्ठ १३, शके १९३६ 


OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER 
Konkan Division , Konkan Bhavan , 1st Floor, CBD Belapur , 
Navi Mumbai, dated 2nd June 2014 . 

NOTIFICATION 


No. RB /Desk - 2 / Forest /CR - 2334 / 2013 . — Whereas, * the Divisional Commissioner of Konkan 
Division has, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Indian Forest Act, 1927 
( 16 of 1927 ) , decided to constitute * the forest land /waste - land which is the property of 
Government, or over which the Government has proprietary rights , or to the whole or any part 
of the forest produce of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ” ), to be a reserved forests . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 4 and 17 of the Indian 
Forests Act , 1927 ( 16 of 1927) , read with the Government Notification , Revenue and Forests 
Department, No.FLD . 1081- F -6 , dated the 21st October 1981 (issued in exercise of the powers 
conferred by sub -section (4 ) of section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 
( Bom . VIII of 1958 ), the Divisional Commissioner of Konkan Division hereby , — 

( a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said 
land as reserved forests ; 

(6 ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended 
hereto ; and 

(c ) appoints the * Sub Divisional Officer , Dapoli, to be the Forest Settlement Officer 
to inquire into and determine the existence , nature and extent of any rights alleged to 
exist in favour of any person in or over any land comprised within the limits of the 
reserved forest, or in or over any forest produce , and to deal with the same as provided 
in Chapter II of the said Act ; 

( d ) appoints the Collector , Ratnagiri, to hear appeals from any orders passed by the 
Forest Settlement Officer under sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


SCHEDULE 
District Ratnagiri, Taluka Dapoli 


Area in (Ha.) 


Serial No. 

( 1) 


Village 

( 2 ) 


Gut Number 

( 3 ) 


( 4 ) 


Bhanghar 


510B 


2.40 


Total 


2 .40 


Boundaries (* ). 

North . - 83 Forest 
East. –83 Forest 
South . - 83 Forest 
West. - 510 A Revenue. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Navi Mumbai , 
Dated : 2nd June 2014 . 


RADHESHYAM MOPALWAR , 
Divisional Commissioner , 

Konkan Division . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


